_. जोडी आणि रिचड 





रे हर 
9 अर 
की 
जा के ह। 
ड़ जु है | 8 (4 


है ह डर एक. कर" ॑>फि 
रू है न किन हक लक | श 


4०७. 


वियोला डेसमंड एक धाडसी महिला होती! आता इकडे या, जवक्क येवून 
ऐका आणि मी तुम्हांला सांगतो असं का? 


नोवा स्कोटिया मध्ये, १९४६मध्ये एका चित्रपट गृहाच्या गाड़ने वियोल्रा 
डेसमंडला त्यांच्या मुख्य जागेवरून उठवून बाल्कनीत जायला सांगितलं.पण 
वियोलाने उठण्यास नकार दिला. वियोलाला माहीत होतं की, ती काव्ठी आहे 
म्हणून तिला सीट बदलण्यास सांगितल जात आहे. शेवटी ती जिन्याखाली 
प्रमुख जागेवर बसणारी एकटी काल्ही व्यक्ती होती. इतर सगक्े काछे लोक 
बाल्कनीत वर बसले होते. थोड़याच वेव्ठात पोलीस आले आणि त्यांनी 
वियोलाला तुरुंगात टाकले. दुसय्या दिवशी तिच्यावर आरोप झाले आणि दंड 
झाला. पण वियोलाने त्या अनुचित नियमांच्या विरुद्ध कायम संघर्ष 
करण्याची शपथ घेतली. तिने हे मानण्यास नकार दिला की, काक्ठी 
असल्यामुक्ठे तिला हव॑ त्या ठिकाणी ती बसू शकत नाही. 


वियोलाच्या इृढ़ संकल्पामुके तिच्या समाजाला शक्‍ती आणि प्रेरणा 
मिल्लाली. ही अन्याय आणि वांशिक भेदभावाच्या विरुद्ध एका अनामिक 
नायिकेची कहाणी आहे. जी व्यापक रुपात लोकांनी समजून घेतली पाहिजे. 
क्लॉडेट कॉल्विन आणि रोजा पाक्स॑ने १९५५मध्ये, अलबामा मध्ये बसमध्ये 
आपली जागा सोडण्यास नकार दिला होता.डेसमंडच्या नकारामुक्ठे लोकांना 
वांशिकवादाच्या प्रती जागृत केल॑ आणि कनडामध्ये वांशिक भेदभाव 
समाप्त करण्याची प्रक्रिया चालू केली. 


वियोला डेसमंड 


मागे हटणार नाही 
जोडी आणि रिचर्ड 


मराठी : अश्विनी बर्विे 










वियोला डेसमंड एक 
धाडसी महिला होती. आता 
इकडे या, जवक्छ येवून ऐका 
आणि मी तुम्हाला सांगतो 
असं का?... 







त्यादिवशी वियोलरा आपल काम संपवृून बाहेर 
पडली. तिने ग्लेडिस आणि सू-सू कडे बघून हात 
हलवला. 
ती त्यांच्या स्टूडियो ब्यूटी पालरमध्ये काम करत 
आर होती.मग ती आपल्या गाडीत बसली आणि पढ़े 
गेली. 








मग वेगाने वियोलाने आपली गाड़ी को न्यू-ग्लासगो, नोवा 
स्कोटियाच्या एका गरेजमध्ये घेवून गेली. मंकेनिक महणाला 
की कार नीट करायला त्याला काही तास लागतील. महणून 


वियोलाने आपला वेव्ठ घालवण्यासाठी एक योजना तयार केली. 
6 









325 












ती रस्त्यावर चालत निघाली 
आणि थोड्यावेढात ती सुंदर द 
 रोसलंड थिएटरच्या जवकछ 
श्र , मी एक फिल्‍म बघेन. 
वियोलाने विचार केला. आणि 
मग ती तिकीट कादण्यासाठी 
खिडकीवर जवव्छ गेली. 





बाप 






आपल्या हातात तिकीट घेवून वियोला एका सिटवर जाऊन 
बसली, जे तिला योग्य वाटले. तिथून ती खूप चांगल्या तज्हेने 
बघू शकत होती. पण तेव्हाच तिच्या खांदयावर कोणीतरी 





लोकांना वरती बाल्कनीतच बसावे 

तेव्हा वियोल्राला गार्डचे म्हणणे 
एकदम स्पष्टपणे समजले.. 

है १९४६चा काछ् होता. त्या 
काव्ठात केनडाच्या काही भागासारखा 
रोसलंड थिएटरमध्ये रंगभेद करत 
होते. याचा अर्थ असा होता की 
काब्व्या लोकांना गोय्या लोकांच्या 
बरोबर बसण्याची, उभं राहण्याची, 
एवढंच नाही तर त्यांच्या भागात 


येण्याची अनुमती नव्हती. 








वियोलाला खप उदास वाटलं. वियोलाला भीतीही वाटली 
पण सगब्ब्यात महत्वाचं म्हणजे वियोलाला या अन्यायाचा 
खप राग आला 

“हे बघा,“ ती महणाली. “मी योग्य किमत दयायला 
तयार आहे आणि मला हिच जागा पाहिजे, म्हणन मी 
इथन हलणार नाही.” 

"ठीक आहे!" गार्ड म्हणाला आणि त्याने ती गोष्ट 
मनेजरला जावून सांगितली. 

"ठीक आहे!" मंनेजर म्हणाला आणि त्याने त्वरित 
पोलिसांना फोन केला 

आणि मग काहीवेव्ठाने ते तिधं वियोलाच्या जवकछ आले 
आणि तिला जोर देवून म्हणाले की तिने बाल्कनीत जावे. 


ब्> 


होत॑ की वियोला शूर होती, हो ना? 


पण मी तम्हांला आधीच सांगितलं 


वियोला आपल्या जागेवरून एक इंच 


६ 
हि 
(६ 
- 
हि 
हि 
ड़ 


| 
" 


् 
। 
। 


होता. 


2 


मग मंँनेजर आणि पोलिसाने 
वियोलाला ओढत थिएटरच्या बाहेर 


कादलं. 





छः 
स्ड ज्की 


है: 5 5 


> जल च 
॥ ६. हट ३४८२ 
| $/ 





हो । 


2 


गेले. तुमचा यावर विश्वास बसेल 
का? वियोलोा रात्रभर एका लाकडी 
बाकावर बसन राहिली आणि ती 
आपली हिंमत हरली नाही 

8? 27 है ्थ् ह 


कर 


है ० 2: 


हि य्या दिवशी सकाव्ठी 
वियोलाला एका न्यायाधीशाच्या 
समोर आणतले गेले. तिच्यावर 


तिकिटाचे योग्य पैसे न दिल्याचा 
आरोप करण्यात आला. 


वियोलाने समजावण्याचा प्रयत्न. 
केला की ती खालच्या तिकिटाचे पैसे 
देण्यास तयार होती. पण | 
न्‍यायाधीशाने तिचे काहीही ऐकेले # 
नाही. 

वियोलाला वीस डॉलरचा दंड 
भरावा लागला.त्या काढ्ात हे पैसे 
खूप होते.मग ती जाण्यासाठी स्वतंत्र 
होती. 


> ..... अखिार०७%+ अतयया- आका पथ... 
ध्ज 


क# ४ उम्र २ 





नि. 7. “जि 4 पी है? 7 वी शा ु “ 
हट वियोला आपसल्या ब्यूटी पार्लरमध्ये परत येवून खुश 


होती. जेव्हा लोक तिला भेटायला आले तेव्हा तिने 
सांगितलं की न्यू-ग्लासगोमध्ये तिच्याबरोबर काय झालं? 










त्या गोष्टीमुले तिच्या मैत्रिणी खूप नाराज झाल्या. 


है 


महणून नोवा स्कोटियामध्ये वियोल्रा आणि काब्ब्या समाजाने 
त्या आरोपाच्या विरुद्ध अपील करण्याचे ठरवले. 


एक वर्षा नंतर १९४७ मध्ये,ही केस नोवा स्कोटिया सुप्रिम 
कोर्टीत पोहचली. पण तिथले न्यायाधीश निश्चितपणे वंशभेदाचा 
मामला उठवायचा नव्हता. त्यांनी वियोलाचा मामला निष्पक्ष 





आहे असे महटले आणि तिथंच त्यांनी ते अपील रद्द केले. 


५ 
0+50 0 4// ! ४ 4705७& 


((५४४२। ६ 


श 
। 


द है हे बढ 
के 


मग, वियोलाच्या धाडसाने यात खूप फरक पडला. 


वियोलाच्या धाडसाने अनेक लोकांना रंगभेदाच्या विरुद्ध 
लठण्याची प्रेरणा दिली, आणि १९५०च्या दशकाच्या शेवटी 
रंगभेदाच्या विरुद्ध कायदा झाला. तर आपण सगब््यांनी 
मिक्रन वियोलरा डेसमंडचे आभार मानायला हवे. ती एक खरी 
नायिका होती. जी आपल्या अधिकारांसाठी लदढली. 





आफ्रिकी कंनडियन इतिहासाची एक झलक 


केनडात आफ्रिकी कनडियन लोकांचा एका मोठा इतिहास राहिला आहे. कैनडात येणारी पहिली काक्ी 
व्यक्ती म्हणजे १६०५ मध्ये आलेला मैथ्य दा कोस्टा होय. मंथ्य दा कोस्टाने यरोपहन कैनडात प्रवास केला आणि 
त्याने मिकमेक आणि फ्रेंच लोकांच्यामध्ये अनवादक म्हणन काम केल॑ 


दा कोस्टा एक स्वतंत्र काव्छी व्यक्ती होता.पण कैनडात सरुवातीच्या दिवसात अधिकांश काछे लोक गृत्राम 
होते.१५३४ पर्यत केैनडात गूलामी संपली नव्हती. आणि कैनडोत सद्धा गुल्रामांचे अनभव इतर ठिकाणांसारखे 
भयानक होते. ते सार्वजनिक लिलावात आपल्या कटूंबांपेक्षा दूर विकले जात होते. त्यॉना बय्याचदा पिटले जाई 
आणि अनेक तास कठीण काम करावे लागे.त्यांनों कोणतेही वेतन मिव्ठत नसे.ते बय्याचवेठ्ा कमी वयातच मरत 


जेव्हा १७७५ मध्ये अमेरिकेत क्रांती झाली तेव्हा इंग्रजांना अमेरिकी आंदोलनकर्त्यौॉच्या विरुद्ध लठण्यासाठी सैनिकांची 
गरज पडली.मग ब्रिटीश सेनेत सामील होण्यासाठी त्यांनी काब्व्या लोकांना जमीन आणि स्वातंत्र देण्याची मागणी 
केली.अमेरिकेतले कितीतरी काछे गुलाम,ब्रिटीश सेनेत सामील झाले आणि त्यांना "ब्लैक लॉयलिस्ट" महणून ओव्छखले 
जाऊ लागले. युद्धानंतर ते नोवा स्कोटिया, न्यू ब्रंसविक, ओंटारियो आणि क्यूबेक मध्ये राहू लागले. दुर्भाग्याने यातल्या 
अनेक प्रामाणिक लोकांना जमीन मिव्ठवण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पहावी लागली.आणि कितीतरी लोकांना कधीच जमीन 
मिव्ठाली नाही.१७७२ मध्ये काले प्रामाणिक लोकांचा कैनडात अपेक्षाभंग झाला आणि त्यातील १२०० नोवा स्कोटिया आणि 
न्यू ब्रंसविक सोड़ून पश्चिम आफिकेत सिएरा लियोनमध्ये जाऊन राहिले. 


सुरुवातीला आफ्रिकी कैनडियन लोकांचा एक अन्य प्रसिद्ध समूह महणजे मरून समूह होय.ते मोठया प्रमाणात 
पहाडामध्ये राहून,जमेका मधल्या गुलामीपासून वाचण्यात यशस्वी झाले होते. १७९६ मध्ये मरून लोकांचा एक समूह 
इंग्रजांबरोबर युद्धात सामील झाला होता.जेव्हा असं वाटलं की कोणताच पक्ष जिंकणार नाही, तेव्हा त्यांनी एका शांती तहावर 
सही केली.पण त्याच्यानंतर लगेच इंग्रजांनी धोका दिला आणी जवव्ठजवव्ठ पाचशे स्त्री पुरुष आणि म॒लांना नोवा स्कोटिया 
पाठवलं.जिथं मरून समूह थंडीशी झुंंज देत राहिला आणि आपल्या शेजारांकडून भेदभाव सहन करत राहिला.१८०० मध्ये 
जवव्ठजवक् सगके सिएरा लियोनला गेले.तिथं ते स्थायिक झाले आणि आपली घरं बांधली. 


दक्षिण संयुक्त राज्यात गुलामी, कैनडाच्या तुलनेत अधिक काठ चालली.जवछजवक १८३१ ते १८६५ पर्यत ( जेव्हा 
अमेरिकेत गुलामी समाप्त झाली होती.) कैनडात प्रसिद्ध अंडरग्राउंड रेल्वेमार्गाने अनेक गुलाम स्वतंत्र होण्यासाठी पदून 
जाण्यात सफल झाले. अंडरग्राउंड रेलमार्ग मध्ये त्या लोकांचे मोठे नेटवर्क होते,ज्यांनी गुलामांना आपल्या मालकांपासून 
आणि गुलाम शिकारी पासन वाचवले.काहींनी पन्‍्ण्याच्या रस्त्यावर राहण्यासाठी सरक्षित जागा उपलब्ध करून दिली., इतर 
"कंडक्टर" होते - जे गाईंडच्या रुपात काम करत होते आणि पक्णाय्या लोकांना पठची दिशा दाखवत होते.सगब्ब्यात प्रसिद्ध 
"कंडक्टर" हेरिएट टबमेन होती ,जिने अनेक काब्व्या लोकांना स्वातंत्र मित्ठवून दिले. . 


केनडामध्ये सरुवातीला काब्व्या लोकांच्या दोन इतर महत्वपर्ण स्तर होते. १८५८ मध्ये जेव्हा 
केलिफोर्निया राज्याने आफिकी अमेरिकीवर टेंक्स लावला, तेव्हा सन फ्रांसिस्कोच्या चारशे काब्व्या परिवारांनी 
व्हिक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबियात आपलं नवीन घर करण्याचा निर्णय घेतला.आणि १९०५ आणि १९११ च्या 
दरम्यान अमेरिकेतील वाढता जातिवाद,स्वस्त जमिनीच्या वादया सहित हजारो काब्व्या अमेरिकीना उत्तरी 
ओंटारियो, मैनिटोबा, सस्केचेवान आणि अल्बर्टाचा प्रवास करण्यास भाग पाडले,जिथं ते शेतकरी, फ्रंटियर-मेन 
आणि काउबॉय झाले. 


कनडामध्ये काब्व्या ल्रोकांना बय्याचवेव्ठा भेदभाव आणि वंशवादाशी सामना करावा लागला.उदाहरणार्थ 
१९१२ ते १९५० पर्यत सरकारने सक्रियतेने काब्व्या लोकांना निराश केले कारण गोय्या लोकांना कैनडात काब्व्या 
लोकांच्या वाढत्या संख्येला विरोध होता.प्रथम विश्व युद्धाच्या दरम्यान जेव्हा काब्व्या लोकांनी कैनडाच्या बाजूने 
लठण्यासाठी सही केली,तेव्हा ते गोय्या लोकांच्या रेजिमेंट मध्ये सामील होव्‌ शकत नव्हते.दोन वर्षे विरोध 
केल्यानंतर त्यांनी एक ऑल ब्लैक बटालियन संघटीत केली.पण त्यांना लू दिले नाही.याशिवाय त्यांनी खंदक 
खोदण्याच्या आणि सैनिकांसाठी झोपड़या बांधण्याच्या कामात लावले गेले. 


केनडात वांशिक भेदभावाला पाठींबा देणारा राष्ट्रीय कायदा नव्हता. तरीपण रंगभेद व्यापक 
स्वरुपात प्रचलित होता.आफ्रिकी केनडियन लोकांना गोय्यांच्या शाढत शिकण्याची,खेक्ाच्या एकाच टीम मध्ये 
खेल्ण्याची,एकाच युनियन मध्ये सामील होण्याची परवानगी नव्हती. काब्ब्या लोकांना गोय्या कैनडियन लोकांच्या 
सार्वजिनक जागांवर जाण्याची परवानगी नव्हती. या संदर्भात वियोत्रा डेसमंडने एका सिनेमा थिएटर मध्ये जात 
केनडाच्या वांशिक भेदभावाला आव्हान दिल. 


वियोला डेसमंडचा जन्म १९१४ मध्ये हलिफ़ेक्स, नोवा स्कोटियात झाला होता. ती स्थानीय काब्व्या 
समुहाची एक सन्‍मानित सदस्य होती, आणि एक लोकप्रिय ब्युटी पार्लरची मालकीण होती. तिने डेसमंड स्कूल 
ऑफ ब्यूटी कल्चरची स्थापना केली,कारण अनेक कॉलेजस काब्या विद्यार्थॉना प्रशिक्षित करण्यास नकार देत. ती 
एक सामान्य व्यक्ती होती.जिने धाडसाने वांशिक भेदभावाच्या विरुद्ध भूमिका घेतली.जेव्हा तिल्रा “केवत्ठ गोय्या 
लोकांसाठी” असणागय्या सिनेमागृहाच्या फक्‍क्त बाहेर कादल गेल असं नाहीतर तर तिलरा अटक करण्यात आली 
आणि तिच्यावर अधिकची रक्‍कम न भरण्याचा आरोप करण्यात आला. कोर्टात केस चाल असतांना न्यायालयाने 
या प्रकरणाला टेंक्स चोरीची केस ठरवली.त्यांनी त्या केसला कधीही वांशिक भेदभावाची केस मानली नाही.जेव्हा 
डेसमंडने नोवा स्कोटिया असोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलडर्ड पीपलच्या मदतीने आपल्या शिक्षेच्या विरुद्ध 
अपील केले,तेव्हा नोवा स्कोटिया सुप्रिम कोर्टाने तांत्रिक कारणाने ही केस रद्द केली.२०१० मध्ये, नोवा स्कोटिया 
सरकारने विचार करायला सुरुवात केली की वियोला डेसमंडवर झालेल्या अन्यायाची नुकसान भरपाई कशी करता 
येवू शकते. 


अनेक आफ्रिकी कैनडियन अजूनही आपल्या रोजच्या जीवनात वंश भेदाचा अनुभव घेतात.. वियोला डेसमंड 
त्या सगब्ब्यांसाठी एक प्रेरणा झाली आहे,जे सर्व वांशिक भेदभावाच्या विरोधात संघर्ष करत आहेत. 


